ग्रामिण रुग्णालय, आष्टी जि.वर्धा येथील १५ 
अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१९ /प्र.क्र. ७४/ आरोग्य -3 
१० वा मजला, संकुल SARA, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १९ मार्च, २०१९. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक -पदआ २०१८ /प्र.क्र.१३४/आरोग्य -३, 
दिनांक- १६.१०.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/ नागपूर मंडळ, 
नागपूर/अपदे मुदतवाढ/१९-२०/३३७७-७८/१९, दिनांक-२१.०२.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील ग्रामिण रुग्णालय, आष्टी, जि.वर्धा येथील १५ अस्थाई पदांना 
दि.०१.१०.२०१९ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


>, आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार ग्रामिण रुग्णालय,आष्टी, 
जि.वर्धा येथील सदर १५ अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 
००१ - संचालन व प्रशासन 
००१ (०८) - प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रा.रु.इतका दर्जा वाढविणे. (२२१० ०४१३) 


शासन निर्णय: पदआ २०१९/प्र.क्र.9७४/आरोग्य-३, 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक-२१.०२. २०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१६१७१८१५७९१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


>» ०0७८ AV A  -0 


व Digitally signed by Roshani 
R (0 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | al es h Maharashtra, O = Government 


क Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil 5७४५५४५, 
+05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) ( लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
. संचालक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये- राज्यस्तर) मुंबई. 

. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 


जिल्हा ated चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, वर्धा. 


. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालय,देवळी,जि. वर्धा. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा. 


. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
१०. 
११. 


कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


द \ | 


विवरणपत्र - अ 
२२१०-अंतर्गत कार्यरत अस्थाई पदांचे सन २०१९-२०२० करिता 


पदे चालु ठेवण्याबाबतचा ग्रामिण रुग्णालय, आष्टी जि,वर्धा येथील प्रस्ताव (३० खाटा) 


- शासन निर्णय शं वेतन श्रेणी ज्या शासकिय आदेशान्वये 
संख्या 


शेवटी पदे चालु ठेवण्यात 
आलेली आहे, तो शासन 
ania व दिनांक 
शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 'विद्यकिय अधिक्षक वर्ग-१ १५६००-३९ १००-६६०० 
कमांक पदनि २०१३/प्र.क्र. १४१/आरोग्य -३, 
दिनांक १३/०५/२०१४ 


ज्या तारखेपासुन पदे [erties 
चालु ठेवण्याचा 

आवश्यकता आहे तो 
कालावधी 


दि.१.३.२०१९ ते २९ |२२१० - वैद्यकिय व ar 
आरोग्य ०६-सार्वजनिक आरोग्य 
००१-संचालन व प्रशासन (०१) 
(०८) प्राथमिक आरोग्य केन्द्राचा 
ग्रामीण रुग्णालयाइतका दर्जा 
वाढविणे (२२१० ०४१३) 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ- 
२०१८/प्र.क़. 
१३४/आरोग्य-३, दिनांक १६ 
ऑक्टोबर २०१८ अन्वये दि. 
०१.१०.२०१८ ते २८.०२. 
२०१९ पर्यंत पदे चालु 
ठेवण्यास मंजुरी प्राप्त 


2 Weft 2023/08. १४१/आरोग्य -३, दिनांक 
ga/ou/Rogy वैद्यकिय अधिकारी वर्ग २ ३. |१५६००-३९ १००-५४०० -- 
3 पदनि २०१३/प्र.क्र. १४१/आरोग्य -३, दिनांक 
१३/०५/२० १४ अधिपरिचारीका ९३००- इ४८ ००-४२०० 
डं पदनि २०१३/प्र.क्र. १४१/आरोग्य -३, दिनांक 
१३/०५/२०१४ क्ष किरण तंत्रज्ञ ९२ ३००-३४८००-४२०० 
६ पदनि २०१३/प्र.क्र. १४१/आरोग्य -३, दिनांक 
१३/०५/२०१४ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ९ ३००-३४८ ००-४२०० 


॥ २>००-२०२००-२८०० 


anata मोह hia -- | 
तकं शश | 
21216 


ore: \ 
- किस्षिळ ४ 


न्स. of 


पदनि २०१३/प्र.क्र, १४१/आरोग्य -३, दिनांक| _ said 

23/04/20 १४ ओपध निर्माण अधिकारी 
टं पदनि २०१३/प्र.क्र. १४१/आरोग्य -३, दिनांक कपल क 

१३/२५/२०१४ प्रयोगशाळा सहाय्यक 


>". 


t 


« bois 


